धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील इतर जिल्हा 
मार्ग/ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबाप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/धुळे/४४०२/२०१९, दि.१४.०८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग/ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच सदर We दर्जोत्रत करणेबाबत 
जिल्हा परिषद, धुळे यांची मागणी आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतूक वर्दळ, रस्त्यावरील गावांची लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर व 
लोकप्रतिनिधींची मागणी तसेच जिल्हा परिषद, धुळे ची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, धुळे यांची मागणी विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक एकूण दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा लांबी नंतरचा 
क्रमांक (कि.मी.) क्रमांक 
| र गोंदुर वार HSM ते राममा ६ | ग्रामीण मार्ग-४ | ०/०० ते ६/०० | १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
सांजोरी बल्हाणे पाडळदे चौगांव कि.मी. । मार्ग-२१ची 
रस्ता (आस्तित्वातील प्रजिमा २१ अस्तित्वातील 
गोंदुर वार कुंडाणे ते राममा ६ लांबी = ५.३५ 
साखळी क्र. ०/०० ते ५/३५०(एकूण कि.मी. नव्याने 
लांबी ५.३५० कि.मी.) समाविष्ठ 
करण्याची 
न्न ०/०० ते ४/०० लागी गांगा 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


एकूण १०.०० कि.मी. ४६.०० 
कि.मी. व 
ग्रामा 
१२४5४.०० 
कि.मी. एकूण 
लांबीस*१५.३५ 
० कि.मी. 
= बोरीस (तालुका हद्द) मेहेरगांव खेडे | इतर जिल्हा | ०/००ते 32/00] ३२.८०० | प्रमुख जिल्हा 
उडाणे बल्हाणे सडगांव रस्ता मार्ग- ४४ कि.मी. । मार्ग-४९ 
3: धुळे वरखेडी आर्णी शिरधाने | इतर जिल्हा | ०/००ते 22/200] 2¢.200 | प्रमुख जिल्हा 
विश्वनाथ मोहाडी ते जिल्हा हद्द रस्ता | मार्ग- ५२ कि.मी. | मार्ग-५० 
४. PSM वरखेडी बाळापुर फागणे इतर जिल्हा | 0/00 ते ३७/०० | ३७.०० | प्रमुख जिल्हा 
बाभुळवाडी हडसुणे विसरणे जुनवणे | मार्ग- १९ कि.मी. | मार्ग-५१ 
बोरकुंड कुळथे ते राममा ३ पर्यंत 
(पुरमेपाडा) रस्ता 
प. नंदाणे(तालुका हद्द) सायने देवभाने | इतर जिल्हा । ०/००ते 38/900] ३४.१०० | प्रमुख जिल्हा 
राममा-३ धमाणे बिलाडी निमखेडी | APT ६४ कि.मी. | मार्ग-५२ 
आर्णी वणी मळाणे अंबोडे नंदाळे 
खु.(मुकटी) ते राममा-६ रस्ता 
६. बोरीस(रामा-१३) निकुंभे ढंढाणे धोडी | इतर जिल्हा । ०/००ते 33/00] ३३.७०० | प्रमुख जिल्हा 
नगांव बिळाडी जापी शिरधाणे नावरा | मार्ग- ५५ कि.मी. । मार्ग- ५३ 
नावरी ते रामा-१३ 
छ. प्रजिमा ५३ पासून निमडाळे वारा । इतर जिल्हा । ०/००ते 28/900] २९.७०० । प्रमुख जिल्हा 
PSM रावेर जुन्नर ते प्रजिमा-२६  । मार्ग-३१ कि.मी. | मार्ग-५४ 
ला मिळणारा रस्ता 
८. | राममा-६ते उडाणे गोताणे चौगांव । इतर जिल्हा । ०/००ते २०/८००| २०.८०० | प्रमुख जिल्हा 
लोहगड लोणखेडी देऊरखुर्द ते मार्ग- ५० कि.मी. | मार्ग- ५५ 
रामा-१६ ला मिळणारा रस्ता 
एकूण २२६.३०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२६.३०० कि. मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८२९.०९ + 
२२६.३००) म्हणजेच १०५५.३९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत 
२१६.३०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (१३४०.२२ - २१६.३००) म्हणजेच ११२३.९२ कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१५२/नियोजन-२ 


इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १०.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी 
(७००.६५ - १०.००) म्हणजेच ६९०.६५ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥9७9॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०७१५१८५३८४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp [ a S h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
जी क 2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
V | Nn a y a k [| a O Pp a t | | ०50542266056283145376, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.02.07 15:20:46 +05'30' 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, धुळे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,धुळे. 

५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


